नस्ती क्र.सुनिअ-२०१९/प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 
महाराष्ट्र सुजल निर्मळ अभियानांतर्गत परंडा 
शहर पाणी पुरवठा योजनेतील सुधारणा व 
भांडवळी कामांच्या प्रस्तावास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सुनिअ २०१९/ प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 
९ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक नापापु-२००८/ प्र.क्र. १/पापु-२२, 
दिनांक २२ ऑक्टोबर, २००८ 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक नापापु-२००८/ प्र.क्र. १९८/पापु-२२, 
दिनांक २३ डिसेंबर, २०१८ 

३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक सुनिअ-२०१४/ प्र.क्र.४९/ पापु-२२, 
दिनांक २४.०२.२०१४. 

४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक सुनिअ-२०१४/ प्र.क्र.३५०/ पापु-२२, 
दिनांक २०.०१.२०१५. 

५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक सुनिअ-२०१४/ प्र.क्र.३५०/ पापु-२२, 
दिनांक ०५.१२.२०१५. 

६) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक सुनिअ-२०१४/ प्र.क्र.३५०/ पापु-२२, 
दिनांक ३१.०३.२०१७. 

७) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.मुअमजीप्रऔ/तांशा]-२/११६२, 
दिनांक २७.०६.२०१७. 

८) मुख्याधिकारी, नगर परिषद परंडा, जि.उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र.नपा/पा.पु./२०१६-१७/३७०, 
दिनांक ११.०७.२०१७. 

९) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक सुनिअ-२०१४/ प्र.क्र.३५०/ पापु-२२, 
दिनांक ०३.०३.२०२०. 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय, दि.२२ ऑक्टोबर, २००८ अन्वये नागरी पाणी पुरवठा, मलनि:सारण, 
शौचालय बांधकाम व घनकचरा व्यवस्थापना संदर्भात पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण सेवा, किफायतशीर 
सेवाश्युल्कामध्ये उपलब्ध करुन देणे व विविध तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा 
करण्याचे उद्दीष्ट निर्धारीत करुन महाराष्ट्र सुजल व निर्मळ अभियान राबविण्यात येत आहे. 
५पैकी १ 


नस्ती क्र.सुनिअ-२०१९/प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 
राज्यातील सर्व नागरीकांना पाणी पुरवठा व मलनि:सारणाच्या सर्वव्यापक सुविधा निश्चितपणे 


उपलब्ध करुन देणे असा महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. 


२. महाराष्ट्र सुजल योजनाअंतर्गत शासन निर्णय दि.२४.०५.२०१४ अन्वये परंडा शहर 
पाणी पुरवठा योजनेतील रु.१३,६५,९०,०००/- इतक्या रक्कमेच्या ढोबळ किंमतीस सुधारीत व 
भांडवली कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, मुख्याधिकारी परंडा 
नगरपरिषद यांनी या संदर्भात (इन्टेक वेळ ळेवलमध्ये झालेला बदल, निविदा जादा दराने 
मंजूर करणे, Zea पाण्याची गुरुत्व वाहिनीची (मुख्य पाण्याची टाकी ते अस्तित्वातील पाण्याच्या 
टाकीपर्यंत) लांबी जास्त झाल्याने तसेच वितरण वाहिनीसाठी हायड्रोळिक मॉडेलिंगमुळे कामात 
झालेला बदल इत्यादी कारणांसाठी) विचारांत घेऊन व योजना परिपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने 
योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) शासनास सादर केला आहे. मुख्य अभियंता, 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांनी संदर्भ क्रमांक ७ अन्वये परंडा शहर पाणी पुरवठा 
योजनेच्या रु.१५,९३,४३,४३०/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी त्र्याण्णव लाख त्रेचाळीस हजार 
चारशे तीस फक्त) इतक्या किंमतीस काही अटी व शार्तीच्या अधिन राहून सुधारित तांत्रिक 
मंजूरी प्रदान केली आहे. सुधारित प्रस्तावामुळे परंडा हहर पाणी पुरवठा योजनेच्या भांडवली 
कामांवरील काही बाबींच्या खर्चामध्ये वाढ होणार आहे, तर काही बाबींच्या खर्चामध्ये बचत 
होणार आहे. मुख्याधिकारी, परंडा नगरपरिषद यांनी त्यांचे दि.१२.०३.२०२० चे पत्रान्वये या 
कामाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी निव्वळ किंमत रु.१४,८९,१९,००९/- ही जशास 
तशी ठेऊन ढोबळ किंमतीमध्ये सुपरविजन चार्जेसमध्ये ५ टक्‍्क्याऐवजी ३ टक्के गृहीत धरुन 
त्यामध्ये असा बदल करुन त्याची ढोबळ किंमत रु.१५,६३,६४,९५९/- करण्याबाबत परंडा 
नगरपरिषदेने केलेल्या ठराव मंजूरीच्या अनुषंगाने केलेल्या विनंतीनुषंगाने सदर बाबी विचारांत 
घेऊन झासन निर्णय दि.२४.०५.२०१४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या परंडा 
शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या भांडवळी कामामध्ये काही तांत्रिक बदल करुन सुधारित 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियान अंतर्गत, शासन निर्णय, दि.२४.०५.२०१४ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या परंडा शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या एकूण 
रु.१५,६३,६४,९४९/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी त्रेसष्ट लाख चौसष्ट हजार नऊऱी एकोणपन्नास 
फक्त) इतक्या किंमतीच्या सुधारणा व भांडवली कामांच्या प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. परंडा शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी उपांगनिहाय मंजूर व सुधारित 


षु पैकी २ 


नस्ती क्र.सुनिअ-२०१९/प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 


किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र.  उपांगाचे नांव किंमत 
अ) सुधारणा कामे 
a | ग्राहक सर्वेक्षण रु.१,५०,०००/- 
२ | फ्लो मिटर बसविणे 
a अस्तित्वातील योजनेवर रु.१६,२५,०००/- 
ब) प्रस्तावित योजनेवर रु.२७,१६,०००/- 
3. | हेड्रोलिक मॉडेलिंग रु. ६,०६,०००/- 
४ | जी.आय.एस.मेपींग रु.४,०६,०००/- 
ब) | भांडवली कामे 
किड इंटेक वेल रु.१,०३,९६,८५१/- 
2 | कनेक्‍्टींग मेन रु. ६,२३,७४१/- 
३ | पंपगृहासह जंकवेल रु. १,१०,०५,९७९/- 
४ | अप्रोच ब्रीज रु.२,८५,७८६/- 
५ | अशुध्द पाण्याची पंपिंग मशिनरी रु.१,५४,६०,८८५/- 
६ | अशुध्द पाण्याची उर्ध्ववाहिनी रु.३,१४,३५,६४०/- 
जलशुध्दीकरण केद्र BW. 9,64,20,30¢/- 
अ) शुध्द पाण्याची पंपिंग मशिनरी रु.१,२३,३६,२५५/- 
(जलशुध्दीकरण केंद्र ते पाण्याची टाकीसाठी ) 
ब) शुध्द पाण्याची पंपिंग मशिनरी (पंप ते पाण्याच्या टाकीसाठी) | रु.१९,२३,७६३/- 
९ | शुध्द पाण्याची उर्ध्ववाहिनी रु.३,८९,९९६/- 
(जलशुध्दीकरण केंद्र ते पाण्याची टाकीपर्यंत) 
| ao. | o । उंच पाण्याची टाकी रु.६९,९५,४९६/- 
| १ | शुध्द पाण्याची गुरुत्ववाहिनी रु.१,४०,२१,३०७/- 
(मुख्य संतुलन टाकी ते अस्तित्वातील पाण्याच्या टाकीपर्यंत ) 
१२ | वितरण वाहिनी रु.२,००,२०,००३/- 
एकूण किंमत | रु.१४,८९,१९,०१०/- 
५% पीएमसी चार्जस रु.७४,४५,९३९/- 
एकूण ढोबळ किंमत | रु.१५,६३, ६४,९४९/- 


२. परंडा शहर पाणी पुरवठा योजनेतील सुधारीत मंजूर व भांडवली कामांचा वित्तीय आकृतिबंध 
खालीलप्रमाणे आहे. 


नागरी संस्थेचे नावव । योजनेची किंमत अनुज्ञेय अनुदान नागरी संस्थेचा 
वर्ग (९०%) सहभाग (१०%) 

परंडा नगरपरिषद, | रु.१५,६३,६४,९४९/- । रु.१४,०७,२८,४५४/- | रु.१,५६,३६,४९५/- 

जि. उस्मानाबाद 

“क” वर्ग 


५ पैकी ३ 


नस्ती क्र.सुनिअ-२०१९/प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 


३. परंडा शहर पाणी पुरवठा योजनेतील मंजूर सुधारणा व भांडवली कामास शासन निर्णय 
दि.२४.०५.२०१४ मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. तसेच मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे संदर्भाधीन क्र. ७ 
येथे नमूद पत्रात नमुद केलेल्या अटींची पूर्तता करणे परंडा नगरपरीषदेस बंधनकारक राहील. 


४. परंडा शहर पाणी पुरवठा योजनेतील सुधारीत व भांडवली कामांचा खर्च मागणी क्र. वाय- 
०२, २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा १९२, स्थानिक संस्था, नगर पालिका 
इत्यादीना सहाय्य-राज्य योजना-(०२) (०२) नगरपालिकांच्या (स्थानिक संस्था) पाणी पुरवठा व 
जलनि:स्सारण योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (२२१५ १६४७), ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व त्याखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


५. महाराष्ट्र सुजल निर्मळ अभियांनातर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाठी संबंधीत 
नागरी संस्थानी, शासन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. नापापु २००८/प्र.क्र.०१/पापु-२२ 
दि.२२ ऑक्टोबर, २००८ मधील तरतुदींचा अवलंब करणे आवश्‍यक राहील. 


६. सदर शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका, १९७८ मधीळ भाग पहिला, 
उपविभाग-तीन, अ.क्र.५, परिच्छेद २७ (अ) अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र.२०२१०२२५१३१७१४६२२८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Mahendra Babusing 


Mahendra Hoa 
DN: c=IN, o=Government of maharashtra, 
e ou=Water supply & Sanitation, 
B a b U S | Nn g postalCode=400032, st=Manipur, 
2.5.4.20=2a61 1aa6775332ae4fb220e8dd3e 
डी रि c11f80d6b95fec14b729156665cff860b06b, 
H वे] a [ | cn=Mahendra Babusing Hajari 
Date: 2021.02.25 13:52:43 +05'30' 
(म.बा.हजारी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत , 
ळ् मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

° मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

्ि मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


षु पैकी ४ 


नस्ती क्र.सुनिअ-२०१९/प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 


५पैकी ५ 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) ओल्ड सी.जी.ओ. इमारत, 

न्यू मरीन लाईन्स, १०१, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई-४०० ०२०. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) भारतीय लेखा व 

लेखापरीक्षा विभाग कार्यालय, सिव्हील लाईन्स, वेस्ट हायकोर्ट रोड, नागपूर-४४० ००१. 
विभागीय आयुक्‍्त,औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रतीसह) 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, 
मुंबई-३०. 

जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 

नियंत्रक अधिकारी तथा सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
आहरण व संवितरण अधिकारी तथा संचालक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता सहाय्य संस्था, 
सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग 
पुणे. 

जिल्हा प्रकल्प अधिकारी (नगरपालिका), जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 

मुख्याधिकारी, परंडा नगरपरिषद, जि.उस्मानाबाद 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवीमुंबई- ४०० ६१४. 

वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

कक्ष अधिकारी / लेखा अधिकारी, पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
निवडनस्ती, पापु-२२. 


